महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगास, 
(२२३५-ए-३११ या लेखाशिर्षाखालील सन 
२०१८-१९ या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पीत केलेली 
उर्वरित तरतूद वितरीत करणेबाबत. (अनिवार्य) 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. बाहआ-२०१८/ प्र.क्र.३७/का-९ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २८ जानेवारी, २०१९ 


वाचा- 9) वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१८/ प्र.क्र.६९/ अर्थ-३, दि. 02 एप्रिल,२०१८ 
2) प्रशासकीय अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य बाल SEH संरक्षण आयोग, मुंबई यांचे पत्र क्र. बाहआ-२०१८/ 
आर्थिक वाढीव तरतुद/२०१८-१९/८४३, दि.२३.१०.२०१८ , दि.१२.१२.२०१८ व दि. १७.१२.२०१८ 
३) महिला व बाल विकास विभाग झासन निर्णय क्र.बाहआ-२०१८/प्रक्र ३७/का-९, 
दि.२५ एप्रिळ,२०१८. 
प्रस्तावना 
महाराष्ट्र बाल हक्क संरक्षण आयोगास सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात मागणी क्र. एक्स-१, २२३५- 
सामाजिक सुरक्षा व कल्याण,०२-समाजकल्याण,१०२-बालकल्याण (०१)(०५) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क 
संरक्षण आयोगाची स्थापना (अनिवार्य) (२२३५-ए-३११), ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) व ३६ सहाय्यक 
अनुदाने (वेतन) या लेखाशीर्षाखाली अर्थसंकल्पीत केलेल्या तरतूदीपैकी ७० % निधी संदर्भिय क्र.३ येथील 
शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला आहे. 
महाराष्ट्र बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या कार्यालयाकरीता वेतन आणि इतर अनुषंगिक भत्ते व देयके 
तसेच वेतनेतर देयके अदा करण्यासाठी उर्वरित निधी आवश्‍यक असल्याने महाराष्ट्र बाळ हक्क संरक्षण 
आयोग, मुंबई यांनी संदर्भाधीन क्र. २ येथिल पत्रान्वये मागणी केल्यानुसार उर्वरित निधी रु. ३१,१५,८००/- 
फक्‍त (रु. एकतीस लाख पंधरा हजार Baal फक्त) वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 


महाराष्ट्र बाळ हक्क संरक्षण आयोगास सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात मागणी क्र. एक्स-१, 2234- 
सामाजिक सुरक्षा व कल्याण,०२-समाजकल्याण,१०२-बालकल्याण (०१)(०५) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क 
संरक्षण आयोगाची स्थापना (अनिवार्य) (२२३५-ए-३११), ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) व ३६ सहाय्यक 
अनुदाने (वेतन) या लेखाशीर्षाखाळी अर्थसंकल्पीत केलेल्या तरतूदीपैकी खालीलप्रमाणे उर्वरित ३०% 
रु. ३१,१५,८००/- फक्‍त (रु. एकतीस ळाख पंधरा हजार Boal फक्‍त) इतका निधी वितरीत करण्यास या 
शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बाहआ-२०१८/ प्र.क्र.३७/का-९ 


२. महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगास यापूर्वी उक्त लेखाशिर्षाखाली वितरीत केलेल्या संपूर्ण 
निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे, या अटीच्या अधीन राहून सदर निधी खालील प्रमाणे 


वितरीत करण्यात येत आहे. 


(रुपये हजारात) 
सन २०१८-१९ मूळ | सन २०१८-१९ या आर्थिक | सन २०१८-१९ या आर्थिक 
अर्थसंकल्पीत तरतूद | वर्षात वितरीत केलेली ol वर्षात वितरीत करावयाची 
उर्वरित ३०% तरतूद 
4 
2234-8-399 | 39, सहाय्यक ४४०.४ 
(अनिवार्यो | अनुदाने (वेतनेतर) 
३६, सहाय्यक ८९१८ ६२४२.६ २६७५.४ 
अनुदाने (वेतन) 
एकुण १,०३,८६ ७२७०.२ ३११५.८ 


३. वरील तक्त्यातील स्तंभ क्र.५ येथे दर्शविण्यात आलेला निधी महाराष्ट्र अर्थसंकल्पीय नियमपुस्तिका व 
वित्तीय अधिकार नियमपुस्तीकेमध्ये उल्लेख केलेल्या तसेच वित्त विभागाच्या दि. ०२ एप्रिळ,२०१८ च्या 
परिपत्रकात नमूद केलेल्या अटी व शर्तीचे पालन करुन खर्च करण्यात यावा. सदर निधीसाठी नियंत्रक 
अधिकारी म्हणून आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे हे राहतील. 

४. हा शासन निर्णय, वित्त विभाग परिपत्रक दि.२ एप्रिल,२०१८ चे व दिनांक १२ जानेवारी, २०१९ अन्वये 
त्या विभागाने दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

द. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१९०१२८११४६३२५९३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


4 Digitally signed by Shrikant Rangrao Waghmode 

Shrikant Ran grao DNc=IN,o-Government Of Maharashtra, ou- Woman and Child 
Development, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=7d6290e8e870a1 c46cd 16d3903f765faf7b03d01646947b584aa89c2 

Wa g h mM 0 d e 66409a04, cn=Shrikant Rangrao Waghmode 
Date: 2019.01.28 11:59:12 +05'30' 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत- 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ / २, मुंबई / नागपूर. 
२. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१ / २, मुंबई / नागपूर. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बाहआ-२०१८/ प्र.क्र.३७/का-९ 


3. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

४. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

५. आयुक्त, महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

६. सचिव, महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग, वरळी, मुंबई. 

७. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी (आयुक्‍तालया मार्फत) 

८. कक्ष अधिकारी (व्यय-६ / अर्थसंकल्प-७, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. कक्ष अधिकारी (का-४), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, यांना विनंती करण्यात 
येते की, सदर निधी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना 
तात्काळ वितरीत करण्यात यावा. 

१०.निवड नस्ती (का-९) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


